सन 2020 मधील विनंती बदल्या- 
प्रबंधक, औ. प्र. संस्था/ सहायक संचालक 
(अतां), इत्यादी. गट- ब (अतां) 


महाराष्ट्र शासन 
कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन आदेड क्रमांक : व्यशिअ- २०२०/प्र.क्र.१४०/व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुख्य इमारत, 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १६ डिसेंबर ,२०२० 


संदर्भ :- १ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय 
कर्तव्य पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 
२) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय,म.रा., मुंबई यांचे 
पत्र क्र.३/आस्था-१/२०२०/प्र.क्र.५४, दि.२९.१०.२०२०. 


आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कळम ४. (४) (दोन) मधील तरतुदीनुसार व सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र शिक्षण 
सेवा गट-ब (अतां) प्रबंधक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था/ सहायक संचाळक (अतां)/सहायक सचिव (अतां) 
या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची सन २०२० मधील विनंती बदल्या खालील प्रमाणे करण्यात येत आहेत:- 


अ. | अधिकाऱ्यांचे नांव, पदनाम व सध्या बदलीने केलेली 
क्र कार्यरत असलेले ठिकाण पदस्थाना 
ह २ ३ 
| श्री.एस.एम.हेनाळकर, प्रबंधक, 
सहायक संचालक (अतां), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, सोलापूर. 
मुख्य कार्यालय, मुंबई-१. (रिक्‍त जागी) 
२ श्री.बी.व्ही.विरणक, सहायक संचालक (अतां), 
प्रबंधक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मुख्य कार्यालय, मुंबई-१. 
सातपूर, नाशिक (अ.क्र.१ येथील श्री.हेनाळकर यांच्या विनंती बदलीने 
Rea होणाऱ्या जागी) 
३ सौ.एन.पी. मेढे प्रबंधक, 
प्रबंधक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नागपूर. 
गडचिरोली. (रिक्‍त जागी) 


झासन निर्णय क्रमांकः व्यशिअ- २०२०/प्र.क्र.१४०/व्यशि-१ 


२. सदरहू अधिकाऱ्यांची विनंती बदली असल्या कारणाने प्रचलित नियमानुसार पदग्रहण अवधी व 
प्रवास भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही. 
३. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे रजा शासनाच्या परवानगी शिवाय मंजूर करण्यात येऊ नये. 
४. सदर आदेश तात्काळ अंमलात आणावेत. संबंधित अधिकाऱ्यांना बदली केलेल्या ठिकाणी हजर 
होण्यासाठी विभाग प्रमुख यांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 
कि सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्र. २०२०१२१६११०७३७३८०३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
DR.NAMDEO उप 
KONDIBA BHOSALE ७० नाना 
(डॉ.ना.कों.भोसले) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२) सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण , प्रादेशिक कार्यालय (सर्व संबंधितांना संचाळकांमार्फत) 
3) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. (संचालकांमार्फत) 

8) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. (संचालकांमार्फत) 

५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सर्व संबंधितांना संचाळकांमार्फत) 

६) संबंधित अधिकारी (सर्व संबंधितांना संचालकांमार्फत) 

७) संबंधित कार्यालय/संस्था (सर्व संबंधितांना संचालकांमार्फत) 

८) मा.मंत्री, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९) मा.राज्यमंत्री, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


